परभणी जिल्हा परिषद (जि.परभणी) येथील 
नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.१९/बांध-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०१ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा - 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः जिपई-२०१०/प्र.क्र.३४/पंरा-७, दिनांक 
१३ जुले, २०११. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांचे पत्र क्रमांकः 
क्र/जिपप/बांधकाम/तांशा-१/३२११/२०२१, दिनांक 02 ऑगस्ट, २०२१. 
प्रस्तावना - 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक २ 
येथील पत्रान्वये, परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १३ जुले, २०११ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू. ९६८.४८ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम जवळपास पुर्ण 
झालेले आहे. मुळ मंजुर आराखड्यामध्ये प्रत्यक्ष काम करतांना करावे लागलेले जमीन 
सपाटीकरण, पायासाठी कठीण खडकात करावे लागलेले खोदकाम यासह विविध बाबींच्या 
परिमाणात वाढ झाल्याने तसेच १४.३६ % जादा दराची निविदा व मुळ तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्षात दरभाव 
वाढीसाठी देय रक्‍कमेतही वाढ झाली असल्याने, परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या रू.९६८.४८ लक्ष इतक्या मुळ प्रशासकिय मान्यतेमध्ये १३९.०४ लक्ष (१४.३६ 
टक्के) इतकी वाढ झालेली आहे. यास्तव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी 
परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.११०७.५३ लक्ष इतक्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
छाननी अंती, परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रूपये ११०७.५३ 
लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.९९/बांध-४ 


शासन निर्णय- 

परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय 
मान्यता रूपये ९६८.४८ लक्ष रकमेमध्ये रू.१३९.०४ लक्ष इतकी वाढ करून रू.११०७.५३ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


०२. परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Parbhani Z. P. Administrative Building Revise A.A. 
Sr. Description of Item As per A.A. As per Revise | Saving Excess 
No. (Rs. In Lakh) | (Rs. In Lakh) | (Rs. Inlakh) | (Rs. In lakh) 
| 2 3 4 5 SE a 
1 Cost of Work Portion 640.17 822.21 | 0.00 182.04 
2 Add 11 % for Electrification 70.41 70.42 | 0.00 0.01 
3 Add 8 % for Water Supply and 51.21 41.91 9.3 शिका 
Sanitation 
4 Add 6 % for Price Variation 38.41 95.00 | 0.00 | 56.59 
5 Add 4 % for Contingencies 25.60 5.00 20.60 | 0.00 | 
6 | Add 2 % for Rain Water 12.80 10.00 2.80 10 | 
Harvesting anf Fire Fighting 
Internal road & Parking 15.00 18.23 | 0.00 3.23 
| 8 | Garden & Land scaping 25.00 | 0.00 25.00 | 0.00 
Quality control charges 0.5% 3.20 4.47 | 0.00 1.27 
10 | Lift 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 
11 | Architectural Fees 4.50% 36.66 40.26 | 0.00 3.60 
Total 968.48 1107.50 107.7 246.74 
Additional Ammount (Total 139.04 
Column 6- Total Column 5) 
Total 968.48 1107.50 (14.36 % 
वाढ) 
०३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 


अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. परभणी जिल्हा परिषदेच्या नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला रू.८४८.४२ लक्ष इतका 
निधी वजा जाता उर्वरित रू.२५९.११ लक्ष इतका निधी जिल्हा परिषदेला देय राहील. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.९९/बांध-४ 


०५. 


विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ स्तंभ- ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून 


प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११२३४३५८४२० असा 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf04825 7ffe4ea09078d 
e9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB71273 
6F6, 


serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529 


J A | N E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND 
JAIN 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 
११)मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 
१२) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, परभणी. 


) 
) 
) 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परभणी. 
) 
) 
) 
) 


१४) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१५) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
१६) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, परभणी. 

१७) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२१/प्र.क्र.९९/बांध-४ 


१८)नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

20) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


